शुध्दीपत्रक - महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात आलेल्या नागरी पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण 
योजनांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 
डहाणू नगर परिषद, जि. पालघर 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.९३/पापु.२२ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १० जानेवारी, २०२२ 
वाचा : शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, समक्रमांक, दि.२८.१२.२०२१ 


वाचा येथील दिनांक २८.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील शेवटच्या अटीतील * 
संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता fa, बेलापूर, नवी मुंबई ” ऐवजी “ प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व 
स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई ” असे वाचावे. 

तसेच वाचा येथील दिनांक २८.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ मधील “ वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१ मधील अटी तसेच परिशिष्टातील 
अ.क्र.९ मधील प्रत्येक अटींची पूर्तता झाळेळी आहे. ” ऐवजी “ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं- 
२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१ मधील अटी तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.९ मधील प्रत्येक 
अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सदर नगरपरिषदेस अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ” असे 
वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०११०१२०४३४५३२८ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VARSHA GUNVANTRAO 
VARSHA झक 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
= WATER SUPPLY AND SANITATION 


ou=' 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=318374474bdbbee0a87fa98c6ce4add 


AO ae 
DESHMUKH . ल esc 
(वर्षा देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.९३/पापु.२२ 


३. 


मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


८. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


१०. 


११, 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 


२७ 


प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) ओल्ड सी.जी.ओ.इमारत, न्यु मरीन 
लाईन्स, १०१, महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई-४०० ०२०. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (Sal परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) भारतीय Sear व लेखापरीक्षा विभाग 
कार्यालय, सिव्हील लाईन्स, वेस्ट हायकोर्ट रोड, नागपूर-४४० ००१. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ प्रतीसह ) 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई-३०. 
जिल्हाधिकारी, पालघर. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे. 

नियंत्रक अधिकारी तथा उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 

आहरण व संवितरण अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता far, सिडको भवन, 
बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४. (५ प्रतीसह ) 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, पुणे. 

जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ( नगरपालिका), जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.पाळलघर. 

मुख्याधिकारी, डहाणू नगर परिषद, जि. पालघर. 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४. 

वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 

. निवडनस्ती, पापु-२२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


